सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षातील 
लेखानुदानाद्वारे उपलब्ध निधी वितरीत 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.४८/नवि-१४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक १० एप्रिळ, २०१९ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९. 
3) शासन परिपत्रक, नगर विकास विभाग क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.४४/नवि-४, दि.०२.०४.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील नगरपरिषदांचा जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे त्याऐवजी सदर नगरपरिषदांना 
सहायक अनुदान वितरीत करण्यात येते. सदर प्रयोजनार्थ सन २०१८-१९ करीता रक्‍कम रू.१४९१.०० कोटी वित्त 
विभागाने अर्थसंकल्पित केलेले आहेत. त्यापैकी ७०% निधी रु. १०४३.७० कोटी इतका निधी दि.१६.०४.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिला होता व तद्नंतर उर्वरित ३०% निधी 
रू.४४७.३० कोटी इतक्या निधीपैकी रु.४४१.२४२५ कोटी इतका निधी दि.१६.१०.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आळेला आहे. तसेच, नोव्हेंबर, २०१८ च्या अधिवेशनात पूरक 
मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित रु.२०० कोटी निधीपैकी ७०% निधी रु.१४० कोटी इतका निधी दि.०४.०१.२०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे व तदनंतर उर्वरित ३०% निधी 
रू.२०० कोटी इतक्या निधीपैकी रु.६० कोटी इतका निधी दि.०१.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पिय 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. 

आता, सन २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या 
काळावधीसाठीचा (एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९) खर्च भागविण्यासाठी रु.७३१६९०० हजार मात्र (रू.७३१.६९ कोटी) 
इतके लेखानुदान वित्त विभागाने वितरणाकरीता बिम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार सदर 
लेखानुदान वितरित करण्यापूर्वी वित्त विभाग दि.०२.०४.२०१८ मध्ये विहीत केलेल्या अटींची पूर्तता झाल्यावरच 
संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायतींना वितरित करावयाचा आहे. 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील नगरपरिषदांचा जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे त्याऐवजी सदर नगरपरिषदांना 
सहायक अनुदान देण्यात येते. सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरीता नगरपरिषदांना अनुदान कमी पडत असल्याने, 
सन २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करून विनियोजन विधेयक मंजूर होईपर्यंतच्या कालावधीसाठीचा 
(एप्रिळ, २०१९ ते जुले, २०१९) खर्च भागविण्यासाठी विधानमंडळाने “महाराष्ट्र विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक, 
२०१९” मंजूर केले आहे. वित्त विभागाने मंजूर केलेल्या लेखाअनुदानापैकी क्रमांक- एफ-२, २२१७, नगरविकास, १९२, 
नगरपरिषदांना सहाय, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (००) (६०) जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे 
नगरपरिषदांना द्यावयाचे सहायक अनुदान, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)(२२१७ ८०६६) या लेखाशीर्षाखाली 
रु.७३१६९०० हजार मात्र (रू.७३१.६९ कोटी) इतके लेखानुदान वित्त विभागाने वितरणाकरीता बिम्स प्रणालीवर 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.४८/नवि-१४ 


उपलब्ध करून दिला आहे. सदर रु.७३१६९०० हजार मात्र (रू.७३१.६९ कोटी) इतके लेखानुदान संबंधित 


नगरपरिषद/नगरपंचायतींना वितरीत करण्याकरीता नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयास वितरीत करण्यात येत 
आहे. 
२. नगरपरिषदांसाठी बिम्स प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेले सहायक अनुदान संदर्भिय दि.१६.०६.२०१७ च्या शासन 
निर्णयानुसार नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने थेट नगरपरिषदा/नगरपंचायतीच्या बँक खात्यात जमा करावे. 


३. सदरचा निधी वितरीत करतांना शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दि. ०२.०४.२०१८ मधील अटींची पुर्तता 


केल्यावरच तसेच ७५% उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच सदर निधी संबंधित नगर परिषदांना वितरीत करण्यात 
यावा. 

४. सदरचा निधी मागणी क्रमांक- एफ-२, २२१७, नगरविकास, १९२, नगरपरिषदांना सहाय, पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना, (००) (६०) जकात कर व महागाई भत्ता रद्द केल्यामुळे नगरपरिषदांना द्यावयाचे सहायक 
अनुदान, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर)(२२१७ ८०६६) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 

५. महालेखापाल यांच्या संकेतस्थळावरील विवरणपत्रानुसार प्रलंबित उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा आहरण व 
संवितरण निहाय निपटारा एक महिन्यात करण्यात यावा. सदरची प्रमाणपत्रे अधिदान कार्यालयास सादर न करता 
ती महालेखापाल कार्यालयास सादर करावीत. 

६. वित्त विभागाच्या संकेतस्थळावरील विवरणपत्रानुसार प्रलंबित संक्षिप्त देयकांचा निपटारा एक महिन्यात 
करण्यात यावा. 

७. नगर परिषद प्रशासन संचालनालयाने अतिप्रदान झालेल्या रकमांची संबधित नगरपरिषदांकडून त्वरेने 
वसूली करावी. तसेच सदरची वसुली ९११, अतिप्रदानाची वसुली, (००) (०२) अतिप्रदानाची वसूली (योजनेतर) 
(२२१७९९५७) ७०, वजा वसुली या लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावी. 

८. सदरील आदेडा वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्र.अर्थस-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८ अन्वये 
दिलेल्या अधिकारीतेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 

र्‌, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४१०१४३८३९८१२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sachin Dattatray Sahasrabuddhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Urban 


. 

S a C h | Nn D a tt a t Ir a Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=7db996f7cO88dbf2d76ad85484362957aab596e46ec2 
68eca3b9822aa62fd32b, 
serialNumber=67648ad8c40ecf8d0f91 1 eaf72d918202f02f5408 

S a h a S Ir a b U d d h e 36a5f65e8b71c0a69d61291, cn=Sachin Dattatray 
Sahasrabuddhe 


Date: 2019.04.10 14:43:26 +05'30' 


(सचिन सहस्रबुद्धे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
२. सर्व विभागीय आयुक्त, 
३. सर्व जिल्हाधिकारी. 
४. सर्व मुख्याधिकारी. 


५. महालेखापाल (ले व अ) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/नागपूर 
६. महालेखापाल (ले.प.) महाराष्ट्र -१ व 2, मुंबई/नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमसीओ-२०१९/प्र.क्र.४८/नवि-१४ 


७. अधिदान व लेखा अधिकारी, (पूर्व) वांद्रे, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

८. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१०. कार्यासन व्यय-३/अर्थसंकल्प-१६/कोषा-५, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. कार्यासन नवि-४/ कार्यासन नवि-३१, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (नवि-१४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


